टॅक्सी व ओटोरिक्षांचे भाडेदर सूत्र विहित 
करण्याबाबत समितीची स्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
झासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर-०५१५/प्र.क्र.२४४/परि-२ 
मंत्रालय,दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, 
मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक:- १० ऑक्टोबर, २०१६. 

वाचा: 

१) शा.नि.क्र.एमव्हीआर-११११/प्र.क्र.९६६/परि-२, दिनांक १३.०४.२०१२ 

२) शा.नि.क्र.एमव्हीआर-०७१२/प्र.क्र.४०(१/परि-२, दिनांक २८.०९.२०१२ 


३) शा.नि.क्र.एमव्हीआर-०५१५/प्र.क्र.२४४/परि-२, दिनांक ०२.०६.२०१५ 


४) विधी व न्याय विभागाचे क्र.संकिर्ण-२०१५/संक्र-9००/का.चार, दि.०२.०६.२०१६ चे पत्र. 


५) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.प्रवास-१०१०/प्र.क्र.२/सेवा-५, दिनांक ०३.०३.२०१० 


प्रस्तावना:- 


राज्यातील ऑटोरिक्षा/टॅक्सीचे भाडेदर सूत्र विहित करण्याकरिता केंद्र शासनाचे सेवानिवृत्त 


सचिव श्री.पी.एम.हकीम यांच्या अध्यक्षतेखाली उपरोक्‍त संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये एक 


सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. सदर समितीने सादर केलेल्या शिफारशींवर 


शासनाने उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये निर्णय घेतळेला आहे. मागील ३ वर्षामध्ये 


निश्चित करण्यात SSS भाडेदर आणि प्रत्यक्षातील भाववाढ याचा तुलनात्मक विचार करुन हकीम 


समितीच्या अहवाहातील शिफारशींवर पुनर्विचार करुन बदललेल्या परिस्थितीनुरुप् शासनास 


सुधारीत शिफारशी करण्याकरिता उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.३ मधील शासन निर्णयान्वये मा.उच्च 


न्यायालयाचे माजी न्यायमुर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली 


होती. त्यानुसार इच्छुक सेवानिवृत्त न्यायमुर्तीच्या नावाची शिफारस करण्याची विनंती उच्च 


न्यायालय प्रशासनास करण्यात आळी होती. तथापि, सदर पदासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 


पृष्ठ ४ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर-०५१५/प्र.क्र.२४४/परि-२ 


सेवानिवृत्त न्यायमुर्तीनी इच्छूकता दर्शविली नाही, असे विधी व न्याय विभागाने उपरोक्त संदर्भाधीन 


क्र.४ मधील पत्रान्वये कळविले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायमुर्तीनी इच्छूकता 


दर्शविली नसल्याने उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.३ अन्वये सेवानिवृत्त न्यायमुर्तीच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन 


केलेळी समिती रद्द करुन नव्याने भारतीय प्रशासन सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकारी यांच्या 


अध्यक्षतेखाली चारसदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय : 


राज्यातील ऑटोरिक्षा/टॅक्‍्सींचे भाडेदर सूत्र विहित करण्याकरिता केंद्र शासनाचे सेवानिवृत्त 


सचिव श्री.पी.एम.हकीम यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक १३.०४.२०१२ च्या शासन निर्णयान्वये गठीत 


करण्यात आलेल्या एक सदस्यीय समितीने केळेल्या शिफारञींबाबत दिनांक २८.०९.२०१२ च्या 


शासन निर्णयान्वये निर्णय घेतलेला आहे. सदर शासन निर्णयान्वये मागील 3 वर्षामध्ये निश्चित 


करण्यात आलेले भाडेदर आणि प्रत्यक्षातील भाववाढ याचा तुलनात्मक पुनर्विचार करुन बदललेल्या 


परिस्थितीनुरुप शासनास सुधारीत शिफारशी करण्याकरिता मा.उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमुर्ती 


यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. तथापि, सदर पदासाठी 


मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायमुर्तीनी इच्छूकता दर्शविली नसल्याने सदर समिती रद्द 


a 


करुन भारतीय प्रशासन सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे समिती 


गठीत करण्यात येत आहे:- 

ed . _  श्री.बी.सी.खटुआ, संचालक, मुंबई ट्रन्सफार्म सपोर्ट युनीट अध्यक्ष 
२. _  श्री.गिरीष गोडबोले, जेष्ठ विधीज्ञ सदस्य 
३. _  श्री.डी.जी.जाधव, सेवानिवृत्त परिवहन आयुक्‍त सदस्य 
४. | श्री.नितीन शांतीलाल दोशी, सनदी लेखापाल सदस्य 


२. उपरोक्त चारसदस्यीय समितीने हकीम समितीच्या अहवालातील शिफारशींवर पुनर्विचार 


करुन तसेच बदललेल्या सर्व बाबींचा विचार करुन, समिती स्थापनेच्या दिनांकापासून ३ महिन्याच्या 


आत सर्वसमावेशक क शिफारशींसह | ह शासनास अहवाल सादर करावा. 
पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर-०५१५/प्र.क्र.२४४/परि-२ 


३. उपरोक्त समितीचे अध्यक्ष व सदस्य यांना दैनिक भत्ता व प्रवास भत्ता शासन निर्णय वित्त विभाग 


क्र.प्रवास-१०१०/प्र.क्र.२/सेवा-५, दिनांक 03.03.2090 मधील तरतुदीनुसार “ राज्य/विभाग/ 


जिल्हा स्तरावरील समिती/मंडळ/आयोग यावर नियुक्‍त केलेल्या अशासकीय सदस्यांना 


रु.८,९००/- व त्याहून अधिक ग्रेड वेतन असणा-या शासकीय कर्मचा-यांच्या दराने प्रवासभत्ता व 


दैनिकभत्ता अनुज्ञेय असेल ; मात्र त्यांना विमान प्रवास आणि रेल्वेच्या वातुनुकुलित प्रथम वर्गाचा 


प्रवास अनुज्ञेय असणार नाही.” 


४. सदर समितीच्या बैठकींसाठी मुंबईत प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (पश्चिम) येथे व इतरत्र 


संबंधित परिवहन कार्यालयात जागा व संगणक साहित्य उपलब्ध करुन देण्यात यावे. 


५. यावरील होणा-या खर्चासाठी परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी 


म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 
६. यावरील होणारा खर्च मागणी क्र.बी-३ २०४१ लेखाशिर्ष २०४१ वाहनांवरील कर- (००) ००१ 


संचालन व प्रशासन (०१) परिवहन आयुक्त (०१) (०१) आस्थापना-परिवहन आयुक्त योजनेत्तर 


२०४१००१८, १३- कार्यालयीन खर्च या लेखाशिर्षांगत सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षासाठी उपलब्ध 


असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६१०१०१६४७३४१६२९ असा आहे. हा STAT 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Tikamdas N 1) 011 al 
. Gu section ee ली 
Shikharame य.) 
(टि. न. शिखरामे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार feo zag 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२ 
३) सर्व मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर-०५१५/प्र.क्र.२४४/परि-२ 


४) मा.अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन,मुंबई 

५) मा.सभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव,विधानभवन, मुंबई 

६) मा.उपाध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन,मुंबई 
) 
) 
) 


७) मा.उपसभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन,मुंबई 

८) मा.विरोधी पक्षनेता, (विधानपरिषद) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन,मुंबई 

९) मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन,मुंबई 

१०) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय,मुंबई 

११) अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

१२) अपर मुख्य सचिव (परिवहन) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, गृह विभाग, 
मंत्रालय,मुंबई 

१३) प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

१४) श्री.बी.सी.खटुआ, संचालक, मुंबई ट्रन्सफार्म सपोर्ट युनीट (परिवहन आयुक्‍त 
कार्यालयामार्फत) 

१५) श्री.गिरीश गोडबोले, जेष्ठ विधीज्ञ (परिवहन आयुक्त कार्यालयामार्फत) 

१६) श्री.डी.जी.जाधव, सेवानिवृत्त परिवहन आयुक्‍त (परिवहन आयुक्‍त 
कार्यालयामार्फत) 

१७) श्री.नितीन शांतीळलाल दोषी, सनदी लेखापाल (परिवहन आयुक्‍त 

कार्यालयामार्फत) 

१८) परिवहन आयुक्त,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

१९) अवर सचिव/कक्ष अधिकारी कार्यासन परि-३/४ 

२०) निवडनस्ती 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


